राज्यातील दूरसंचाराच्या पायाभूत उभारणी व 
देखभालीसाठी ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वीत 
होईपर्यंतच्या कार्यवाहीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मातंसं ०६५/प्र.क्र.१/२०१८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ०३ मार्च, २०१८ 


वाचा-१. मा.तं.सं. शा. नि. क्र. मातंसं ०६५/प्र.क्र.१/२०१८, दि. १७ फेब्रुवारी, २०१८ 


शासन परिपत्रक- 

राज्यातील दूरसंचाराचा पायाभूत उभारणी व देखभाल (दूरसंचार मनोरे, मायक्रो सेल्स, मास्ट्स, 
ऑप्टीकल फायबर केबल या आणि यांसारखे उपक्रम) बाबत शासन निर्णय दि.१७.२.२०१८ अनुसार धोरण 
निर्गमित करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद १७ नुसार दूरसंचाराच्या पायाभूत सुविधांची 
उभारणी व देखभालीची आवश्‍यक परवानगी देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय सिंगल विंडो पोर्टलची 
ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करणार आहे. सदर ऑनलाइन सुविधा सक्रीय होईपर्यंत धोरणाच्या परिच्छेद १७ 

ड) नुसार अर्ज संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांकडे हार्ड कॉपी स्वरुपात स्वीकारळे जातील. तथापि या धोरणाच्या 

इतर सर्व बाबी हे धोरण अंमलात येण्याच्या तारखेपासून लागू होतील. 

सबब दूरसंचार मनोरे, दूरसंचार मायक्रो सेल्स, मास्ट्स, बेस स्टेशन इ. तसेच ऑप्टीकल फायबर 
केबलच्या परवानगीसाठी अर्जदारांनी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे हार्ड कॉपी स्वरूपामध्ये सादर केलेले अर्ज 
संबंधित सक्षम प्राधिकरणांनी स्विकारावयाचे आहेत व दि.१७.२.२०१८ रोजीच्या धोरणानुसार परवानगीबाबतची 
कार्यवाही करावयाची आहे. 


अर्जदारांनी हार्ड कॉपी स्वरूपात संबंधित प्राधिकरणांकडे सादर केलेल्या अर्जाची प्रत 
mahatip @maharashtra.gov.in या ईमेल द्वारे माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडे पाठवावी. 


ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल सुविधा कार्यान्वित झाल्यानंतर स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत निर्गमित करण्यात येतील. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३०३१३३३२७१७११ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by S VRS 
DN: c=IN, postalCode=400020, st=Mahi 
2.5.4.20=31d35fda97cba0c6a6c5e2ca7125fd8ba7f 


7201a47f0e7 1dbf230047862bd061 


91 4d8a9c1092ca4b44280033c7 156 
Qea7Sb2d56dcb4d3fc1f81 eb6dfcSfcbe63, SVR 


Srinivas Si escapes 
(एस. व्हि. आर. श्रीनिवास) 


प्रधान सचिव (मातं) 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय. 
२. महसूल मंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय. 
३. राज्य महसूल मंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय. 
४. मुख्य सचिव, मंत्रालय. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ATH ०६५/प्र.क्र.१/२०१८ 


५. प्रधान सचिव उद्योग, मंत्रालय. 

६. प्रधान सचिव नगर विकास, मंत्रालय. 

७. सचिव ग्रामविकास, मंत्रालय. 

८. सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९. इतर सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


प्रत योग्य कार्यवाहीसाठी 


१०.सर्व विभागीय आयुक्त. 

११.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१२. जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका. 

१४. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगर पंचायत. 

१५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. 

१७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / नागपूर / 
अमरावती 

१८.मुख्य अभियंता, राष्टीय महामार्ग, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको. 

२०.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


